दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (खुद्द) 
मंत्रालय, मुंबई या विभागातील गट-ड 
संवर्गातील “शिपाई” या पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक :- आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र. ४१ /आस्था.-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. १२.११.२०२० 
8) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१२३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दि. ०७.१०.२०१६ 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
६) मा. मुख्य सचिव यांचे क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण ११/दि.क.२ 
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) दि. ६.२.२०२१ चे अ.शा. पत्र. 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांचीं यादी करून प्रसिध्द केलेली 
आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
गट”अ* ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द 
केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन 
सेवेतील पदांशी समान आहेत, अश्या पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि. ०२.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली आहे. त्या यादीतील गट-ड संवर्गाकरीता शिपाई या पदासाठी निश्चित 
केल्याप्रमाणे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (खुद्द) मध्ये विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र. ४१/आस्था.-१, 


३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२१७१६५४२९१७२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरी ने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice And Special 

tance, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Y4clcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a47356798e6c9cf27e435 


4.2 
060851, 
5शागी॥1७शर्ज90930354317420471634811633493278353351985651193 
7888df7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 


Anil Kondaji Ahire 


( अ.कों. अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Assi 
25. 
3५ 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
७. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 
९. सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र. ४१/आस्था.-१, 


शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र. ४१ /आस्था-१., 
दिनांक :-१७ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ. | पदनाम | शारिरीक दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व शेरा 
क्र. पात्रता प्रवर्गासाठी पदे क््तव्ये 
सुनिश्चिती 
| शिपाई | S,ST,W,BN,) a) B,LV, कार्यालय उघडणे, सर्व कामे मुख्यालयामध्येच 
1<७, PP, | ७ D,HH, कार्यालयातील टेबल, करावयाचे आहे. असे काम 
MF, 8, ", ७9 c) OL,OAL, | खुर्च्यांची धूळ झटकणे, कर्मचारी एकटयाने करतो. 
CP.LC, ।कार्यालयातील फाईल्स, अपवादात्मक परिस्थितीत 
Dw, टपालाची ने-आण करणे, मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/ 
AAV अधिकाऱ्यांना पाणी नस्त्यांची ने.आण करावी 
0) ASD(M), | पुरविणे, चहा कॉफी ळागते.आवऱ्यकता भासल्यास 
ID, पुरविणे, वरिष्ठ । नेमूनदिलेले काम करण्यासाठी 
SLD,MI, । अधिकारी यांनी साधन व उपयंत्राच्या (aid and 
e) MD सोपविलेली कार्यालयीन appliances) मदतीने काम 
involving | कामे, तसेच कार्यासनात करू शकतो. 
(8) [0 (0 | शिपाई पदाची कर्तव्ये 
above बजावणे. 
Abbreviatiions: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 Bo Blind शि DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 a Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disorder (M) 
4 HH Hearing Handicapped 12 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning 
Disability 
| 6 | OAL One Arm and One Leg 14 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities. 
Bs |S Leprosy Cured 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting 7 [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing Ea MF Manipulation by 
Fingers 
3 WwW Walking | 9 SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


